अचलपूर जि.अमरावती येथील उपजिल्हा 
रुग्णालय परतवाडा येथील कुटीर रुग्णालय 
व ट्रामा केअरच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरीत 
करुन महिला व बाल रुग्णालय सदर 
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीमध्ये सुरु 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०१९ /प्र.क्र.२६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ९ जुले,२०१९. 


वाचा - 
१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : स्थापना-२०१६/प्र.क्र.१५/ 
आरोग्य -३, दिनांक- ०७.०९.२०१८. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : स्थापना-२०१५/प्र.क्र.२२४/ 
आरोग्य -3, दिनांक- ०५.०५.२०१८. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-संआसे/कक्ष-३/टे-७/उपजिरुअचलपूर 
परवानगी/ जा.क्र.४३/२०१८, दिनांक-०२.०१.२०१९ 
प्रस्तावना- 


नवीन महिला व बाल रुग्णालय, अचलपूर येथे स्थापना करण्यास उपरोक्त दिनांक ०५ मे, 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. उपजिल्हा रुग्णालय, अचलपूर जवळच्या 
इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करुन सदर इमारतीत महिला व बाल रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

अचलपूर जि.अमरावती येथील उपजिल्हा रुग्णालय परतवाडा येथील कुटीर रुग्णालय व STAT 


PIAL इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करण्यास आणि १०० खाटांचे महिलस व बाल रुग्णालय, अचलपूर 


हे उपजिल्हा रुग्णालय, अचलपूरच्या इमारतीमध्ये सुरु करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०१९/प्र.क्र.२६/आरोग्य-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०९१०५८२९३७१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


] Dinesh Kadam Patil 
Ros h a n | DN: CN = Roshani Dinesh 
7 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n e 5 h Maharashtra, O = Government 


fi Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Kad a mM P at | Date: 2019.07.09 13:25:31 
+05'30" 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


